RNI No . MAHBIL/ 2009/ 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ४ , अंक ९ ] 


बुधवार , फेब्रुवारी १४, २०१८ / माघ २५ , शके १९३९ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ११ .०० 


असाधारण क्रमांक १४ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 


जिल्हादंडाधिकारी,सिंधुदुर्ग यांजकडून 
संदर्भ. - सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक विकाअ / १११५ / प्र.क्र .८८ / ५, 
दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ . 

आदेश 
क्रमांक गृह / ३६०१ / ९/ २०१७ विकाअ /पं.स./ नाम/ २०१७. – जिल्हादंडाधिकारी, जिल्हा सिंधुदुर्ग ह्या आदेशाद्वारे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ 
या पंचायत समितीमधून नामनिर्देशित करण्यात आलेल्या सदस्यांची पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे. ही नियुक्ती 
सामान्यतः हा निर्णय निर्गमित केल्याच्या तारखेपासून ५ वर्षांकरिता अथवा पुढील आदेश होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत अस्तित्वात 
राहील. तसेच विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही, कोणतीही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा 
अधिकार राहील. ही मुदत त्यापूर्वीच संपुष्टात आणण्यात आल्यास विशेष कार्यकारी अधिकारी पदासाठी प्राप्त झालेले सर्व साहित्य संबंधित जिल्हाधिकारी 
यांच्या कार्यालयाकडे तात्काळ परत करण्याची प्राथमिक जबाबदारी सर्वस्वी संबंधित विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची राहील . 
२. विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील : 

( एक ) साक्षांकनाचे काम . — विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना केवळ कागदपत्रांच्या साक्षांकनाचे अधिकार राहतील व त्यांनी मूळ 
कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहिल्या शिवाय साक्षांकन करू नये. त्यांनी साक्षांकन करताना विहीत मोहोर उमटवणे व तारखेसह स्वाक्षरी करणे व 
स्वाक्षरीखाली स्वतःचे नावही लिहिणे . 
३. विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी उत्पन्न प्रमाणपत्र देऊ नये . 

४. या शासन निर्णयाद्वारे केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्यानियुक्त्या मानसेवी असून त्यांना सोपविण्यात आलेल्या वरील कामांबाबत 
कोणतेही मानधन, वेतन किंवा भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही.. 

___ ५. विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तिनी त्याच्या घरावर/ दुकानावर / कार्यालयावर स्वतःच्या नावासह “ विशेष 
कार्यकारी अधिकारी ” असा फलक लावावा. तथापि त्यांनी त्यांच्या कुठल्याही वाहनावर “ विशेष कार्यकारी अधिकारी ” असा उल्लेख करू नये, 
तसेच त्यांच्या नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच त्यांनी सदर फलक काढावेत . 

६. विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तीनी “ ओळख परेड ” तसेच “ मृत्युपूर्व जबानी ” यासाठी उपस्थित राहू 
नये. 
भाग एक ( को . वि . पु). - १४ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १४ , २०१८ / माघ २५ , शके १९३९ 


अनुसूची 


सदस्याचे नाव 


अनुक्रमांक 
__ (१ ) 


पत्ता 
( ३ ) 


पंचायत समितीचे नाव 

( ४ ) 


कल्याणकर शितल शंकर 
वालावलकर सुप्रिया संतोष 
माधव सुबोध चंद्रकांत 
तेंडोलकर अनघा अरविंद 
घाडी शरयु अमर 


रा . कडावल, ता . कुडाळ 
रा . ओरोस , ता . कुडाळ 
रा. पाट , ता . कुडाळ 
रा . तेंडोली, ता . कुडाळ 
रा . माणगाव, ता . कुडाळ 


कुडाळ पंचायत समिती 
कुडाळ पंचायत समिती 
कुडाळ पंचायत समिती 
कुडाळ पंचायत समिती 
कुडाळ पंचायत समिती 


सिंधुदुर्गनगरी, 
दिनांक २९ जानेवारी २०१८ . 


उदय चौधरी , 
जिल्हादंडाधिकारी,सिंधुदुर्ग. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


